महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एएससी-११२२/प्र.क्र.४२/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४००० ३२. 
तारीख: ०१ जुले, २०२२ 
आदेशा 
सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी सन २०१५-२०१६ च्या निवडसूचीतून पात्र 
ठरलेल्या लिपिक-टंकलेखकांना या आदेशान्वये सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियमित पदोन्नती देण्यात 
येत आहे. सदर कर्मचाऱ्यांचा नियमित पदोन्नतीचा दिनांक त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-६ मध्ये दर्शविलेल्या 


प्रमाणे देण्यात येत आहे:- 
अ.क्र. | श्री/ लिपिक- प्रवर्ग विभागाचे नाव सहायक कक्ष 
श्रीमती | टंकळेखकांची नांवे अधिकारी 
पदावरील नियमित 
पदोन्नतीचा दिनांक 
1१ | २ ३ [ee | षु & 
॥ १1१.) श्रीमती | मि.म.जाधव खुला गृह विभाग ०१/०९/२०१५ 
२ | श्रीमती | नं.उ.देसाई खुला वित्त विभाग ०१/०९/२०१५ 
३ | श्रीमती मं.रा.चिपळूणकर खुला | कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास | ०१/०९/२०१५ 
व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
४ | श्रीमती  श्रु.सं.असोलकर खुला पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग ०१/०९/२०१५ 
५ | श्रीमती | नि.दि.कासकर खुला सार्वजनिक बांधकाम विभाग ०१/०९/२०१५ 
६ | श्रीमती | अ.अ.खोत इमाव | कृषि, पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास | ०१/०९/२०१५ 
व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
७ | श्रीमती | गी.हे.टेबुलकर इमाव जलसंपदा विभाग ०१/०९/२०१५ 
Cf श्रीमती प्र.सु.काळे इमाव । अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण ०१/०९/२०१५ 
विभाग 
९ श्री | सु.स.कनगुटकर खुला विधि व न्याय विभाग ०१/०९/२०१५ 
| १०_ | ० श्री । र.भ.धुमाळ खुला ग्राम विकास विभाग ०२/०९/२०१५ 
ace. 4 १ | श्रीमती | नी.गं.कदम खुला संसदीय कार्य विभाग १७/०९/२०१५ 
१२ । श्रीमती । सा.सु.नर खुला शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग ०१/१०/२०१५ 
१३ | श्रीमती | मी.अ.भोसले खुला नगर विकास विभाग ०२/१०/२०१५ 
१४ श्री ।भा.मो.वडसमुद्रकर | खुला महिला व बाल विकास विभाग ०३/१०/२०१५ 
१५ | श्रीमती | क.अ.जोज्ी खुला सामान्य प्रशासन विभाग ०३/१०/२०१५ 
१६ श्री । दि.जा.मेहेर खुला जलसंपदा विभाग ०१/११/२०१५ 
१७ । श्रीमती । श्वे.स.सामंत खुला अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण ०१/११/२०१५ 
विभाग 

१८ | श्रीमती | व.अ.कुलकर्णी खुला वित्त विभाग ०१/११/२०१५ 


शासन आदेशा क्रमांकः एएससी-११२२/प्र.क्र.४२/१४-अ, दिनांक ०१ जुलै, २०२२ 


अ.क्र. | श्री/ लिपिक- प्रवर्ग विभागाचे नाव सहायक कक्ष 
श्रीमती | टंकलेखकांची नांवे अधिकारी 
पदावरील नियमित 
पदोन्नतीचा दिनांक 
i a || २ ३ a 4 द 
१९ श्री । वि.स.पवार खुला वित्त विभाग ०१/११/२०१५ 
२० । श्रीमती | ज्यो.प्र.पंडित खुला ग्राम विकास विभाग ०२/११/२०१५ 
२१ श्री ।शां.पां.नागप खुला मृद व जलसंधारण विभाग ०२/११/२०१५ 
२२ श्री | सं.अ.शेलार खुला वित्त विभाग ०२/११/२०१५ 
२३ श्री ।सं.श्री.जोशी खुला नगर विकास विभाग ०१/१२/२०१५ 
२४ | श्रीमती | प्र.ऊ.कोकाटे खुला विधि व न्याय विभाग ०१/१२/२०१५ 
२५ । श्रीमती | भा.भू.पंडित खुला वित्त विभाग ०१/१२/२०१५ 
२६ | श्रीमती  भा.मु.देसाई खुला सार्वजनिक बांधकाम विभाग ०२/१२/२०१५ 
२७ | श्रीमती स्वा.श्री.बौगावकर | खुला सामान्य प्रशासन विभाग ०२/१२/२०१५ 
२८ श्री | ह.बा.मोरे खुला उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग ०३/१२/२०१५ 
२९ | श्रीमती | र.स.सावंत खुला अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण ०१/०१/२०१६ 
विभाग 
३० _ | श्रीमती श्र.श्री.कदम खुला सार्वजनिक बांधकाम विभाग ०१/०१/२०१६ 
३१ श्री | सं.सु.चव्हाण खुला जलसंपदा विभाग ०१/०१/२०१६ 
३२ श्री ।प्र.द.मुसळे इमाव गृह विभाग ०१/०१/२०१६ 
३३ श्री ।म.मा.पाटील खुला नगर विकास विभाग ०१/०१/२०१६ 
३४ | श्रीमती | प्र.बा.गवस खुला वित्त विभाग ०१/०१/२०१६ 
३५ । श्रीमती | Alara खुला सामान्य प्रशासन विभाग ०१/०१/२०१६ 
३६ श्री ।अ.ग.मोरे खुला सामान्य प्रशासन विभाग ०२/०१/२०१६ 
३७ | श्रीमती प्र.प्र.परब खुला | वैद्यकोय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग | ०३/०१/२०१६ 
३८ | श्रीमती | नि.ल.चिमोटे खुला सामान्य प्रशासन विभाग ०३/०१/२०१६ 
३९ श्री ।रा.द.नाडकर्णी खुला | कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास | ०८/०१/२०१६ 
व मत्स्यव्यवसाय विभाग 

vo | श्रीमती | भा.कि.जगताप खुला शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग ०१/०२/२०१६ 
४१ | श्रीमती | रा.रा.वालावळकर | खुला नियोजन विभाग ०१/०२/२०१६ 
४२ | श्रीमती | मु.नि.गाडगीळ खुला सामान्य प्रशासन विभाग ०२/०२/२०१६ 
४३ | श्रीमती | तृ.ग.नायक खुला जलसंपदा विभाग ०६/०२/२०१६ 
४४ श्री | दे.म.पाटील इमाव सार्वजनिक बांधकाम विभाग १२/०२/२०१६ 
४५ श्री | सु.आ.देसाई खुला शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग ०१/०३/२०१६ 
४६ श्री । प्र.रा.राऊळ खुला उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग ०१/०३/२०१६ 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः एएससी-११२२/प्र.क्र.४२/१४-अ, दिनांक ०१ जुलै, २०२२ 


अ.क्र. | श्री/ लिपिक- प्रवर्ग विभागाचे नाव सहायक कक्ष 
श्रीमती | टंकलेखकांची नांवे अधिकारी 
पदावरील नियमित 
पदोन्नतीचा दिनांक 

al २ ३ aa 4 द 

४७ श्री । ए.शां.जाधव खुला | कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास । ०१/०३/२०१६ 

व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
४८ श्री ।सं.बा.शिदे खुला उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग ०१/०३/२०१६ 
४९ श्री ।अ.तु.काजारे खुला मराठी भाषा विभाग ०१/०३/२०१६ 
५० श्री | वि.प्रभावसार इमाव गृह विभाग ०२/०३/२०१६ 
५१ | श्रीमती | नि.सु.कोरे खुला जलसंपदा विभाग ०३/०३/२०१६ 
५२ | श्रीमती | अआ.जोज्ी खुला सहकार, पणन व caret विभाग १३/०३/२०१६ 
५३ | श्रीमती | सं.ग.लुडबे खुला सामान्य प्रशासन विभाग १६/०३/२०१६ 
५४ | श्रीमती | सु.वि.सरफरे खुला नियोजन विभाग ०१/०४/२०१६ 
५५ । श्रीमती | वे.अ.दाबके खुला वित्त विभाग ०१/०४/२०१६ 
५६ | श्रीमती | सु.सं.साळवी खुला सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य ०१/०४/२०१६ 
विभाग 

५७ | श्रीमती | व.सं.पोळ खुला उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग ०२/०४/२०१६ 
५८ | श्रीमती | जा.कि.वालकर खुला सामान्य प्रशासन विभाग ०२/०४/२०१६ 
५९ श्री | अ.ग.शिधये खुला उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग ०२/०४/२०१६ 
६० | श्रीमती | न.सं.करंगुटकर खुला सामान्य प्रशासन विभाग ०३/०४/२०१६ 
६१ । श्रीमती | मा.ल.हेदवीकर इमाव सार्वजनिक बांधकाम विभाग २२/०४/२०१६ 
६२ श्रीमती ।मा.म.पाटील इमाव सहकार, पणन व caret विभाग २८/०४/२०१६ 
६३ | श्रीमती | मे.उ.जोशी खुला ग्राम विकास विभाग ३०/०४/२०१६ 
६४ | श्रीमती ।मु.सं.कुलकर्णी खुला विधि व न्याय विभाग ०१/०५/२०१६ 
६५ श्री | अ.ग.देसाई खुला जलसंपदा विभाग ०१/०५/२०१६ 
६६ श्री | Lary खुला पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग ०१/०५/२०१६ 
६७ श्री ।श.गि.फाटक खुला मराठी भाषा विभाग ०२/०५/२०१६ 
६८ श्री ।यो.दि.लुटे इमाव नगर विकास विभाग ०२/०५/२०१६ 
६९ | श्रीमती | सी.सि.आडिवरेकर | इमाव उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग ०१/०६/२०१६ 
७० श्री ।रा.र.बोलाडे इमाव शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग ०१/०६/२०१६ 
७१ श्री | र.नि.चव्हाण अजा शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग ०१/०६/२०१६ 
७२ श्री | जि.रा.ओव्हाळ अजा ग्राम विकास विभाग ०१/०६/२०१६ 
७३ श्री मो.ग.कुडालवर्धन अजा नियोजन विभाग ०१/०६/२०१६ 
७४ श्री ।श.ना.जावळे अजा गृह विभाग ०१/०६/२०१६ 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः एएससी-११२२/प्र.क्र.४२/१४-अ, दिनांक ०१ जुलै, २०२२ 


अ.क्र.  श्री/ लिपिक- प्रवर्ग विभागाचे नाव सहायक कक्ष 
श्रीमती | टंकलेखकांची नांवे अधिकारी 
पदावरील नियमित 
पदोन्नतीचा दिनांक 
| > i 2 3 ॥ ४... षु & 
७५ श्री | म.वि.गायकवाड अजा गृह विभाग ०१/०६/२०१६ 
७६ श्री । दि.ज्ञा.माने अजा गृह विभाग ०१/०६/२०१६ 
७७ । श्रीमती | ज.स.हिरे अजा ग्राम विकास विभाग ०१/०६/२०१६ 
७८ | श्रीमती | र.ह.गोवारी विमाप्र आदिवासी विकास विभाग ०१/०६/२०१६ 
७९ | श्रीमती | व.दि.म्हात्रे विमाप्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग ०१/०६/२०१६ 
८० श्री ।चं.बु.कोळी विमाप्र सामान्य प्रशासन विभाग ०१/०६/२०१६ 
cq. | श्रीमती  सु.वि.सोरटे अजा । कृषि, पद्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास | ०१/०६/२०१६ 
व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
८२ श्री | ज.भा.गांगुड॑ अजा उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग ०२/०६/२०१६ 
८३ श्री ।र.शं.लोकरे अजा गृह विभाग ०२/०६/२०१६ 
८४ श्री ।जरा.वाघमारे अजा महसूल व वन विभाग ०२/०६/२०१६ 
८५ श्री ।म.ना.मोरे अजा नियोजन विभाग ०१/०७/२०१६ 
८६ | श्रीमती  शि.श.पाटील भज(ड) जलसंपदा विभाग ०१/०७/२०१६ 
८७ | श्रीमती | सु.प्र.संखे भज(ड) | कृषि, पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास | ०१/०७/२०१६ 
व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
८८ श्री जप्र.जोशी भज(ब) अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण ०१/०७/२०१६ 
विभाग 
८९ | श्रीमती | दि.दि.संखे भज(ड) वित्त विभाग ०२/०७/२०१६ 
९० श्री | वि.गं.गोसावी भज(ब) | कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास | ०२/०७/२०१६ 
व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
९१ | श्रीमती | सु.सो.कांबळे भज(ब) अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण ०२/०७/२०१६ 
विभाग 
९२ श्री | अ.गो.गावडे भज(क) | वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग | ०२/०७/२०१६ 
९३ श्री | भ.ना.बिडे भज(क) महसूल व वन विभाग २८/०७/२०१६ 
९४ श्री | Galore भज(क) आदिवासी विकास विभाग ०१/०८/२०१६ 
९५ श्री ।सा.ता.पवार अज महसूल व वन विभाग ०१/०८/२०१६ 


२. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४-०८-२०१७ रोजी दिलेल्या 


निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायाळयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल केली 


आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित असून मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 


अंतिम निर्णयाच्या अधीन सदर नियमित पदोन्नती व नियमित पदोन्नतीचे दिनांक देण्यात येत आहेत. 
पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः एएससी-११२२/प्र.क्र.४२/१४-अ, दिनांक ०१ जुले, २०२२ 


३. सदर नियमित पदोन्नतीने पदोन्नत होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुध्द कोणतीही विभागीय चौकशी प्रलंबित अथवा 
त्यांना विभागीय चौकशीत पदोन्नती देण्यासाठी बाधा येईल अशी कोणतीही शिक्षा देण्यात आलेली नाही या 
धारणेच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 


४. उपरोक्त नियमित पदोन्नत लिपिक-टंकलेखकांनी पदोन्नतीच्या पदावरील त्यांच्या वेतन निश्चितीचा विकल्प 
पदोन्नतीच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत द्यावा. SAT प्रकारचा विकल्प न दिल्यास वेतननिश्चिती महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ मधील ११ (१) (ए) खालील तरतूदीनुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेऊन केली 
जाईल. 


५. सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, सदर शासन sear हे आपल्या विभागात कार्यरत 
असलेल्या, विभागातून सेवानिवृत्त झालेल्या तसेच विभागाच्या आस्थापनेवरुन प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या सर्व 
संबंधितांच्या निदर्शनास आणावे. 


६. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७०११७४६३३३३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
GAJANAN BHIMRAO 


GURAV 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 
महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना), 
संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी (विभागामार्फत)/सा.प्र.वि.(का.क्र.१४-ब) 
निवड नस्ती/सा.प्र.वि./१४-अ, सग्रंहार्थ 


C Av AD -5 


o~ 
a 
न 


aon ७ & 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


